नाशिक जिल्ह्यातील नाशिक तालुक्यातील इतर 
जिल्हा मार्ग व ग्रामीण मार्ग रस्ते प्रमुख जिल्हा मार्ग 
म्हणून SoA करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२१/प्र.क्र.०३/नियोजन-२ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक- २५ नोव्हेंबर, २०२२. 
पहावे :- १ मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक यांचे पत्र 
जा.क्र./साबांप्राविना/प्रआ/दर्जोन्नत/नाशिक/२४२३/सन-२०२०, दि.१५/०९/२०२०. 
प्रस्तावना :- 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक यांनी संदर्भाधिन पत्रान्वये 
नाशिक जिल्ह्यातील नाशिक तालुक्‍यातील इतर जिल्हा मार्ग व ग्रामीण मार्ग रस्ते प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून 
दर्जोन्नत करणेबाबत प्रस्ताव शासनास सादर केलेला आहे. तसेच जिल्हा परिषद, नाशिक यांनी सदर 
रस्ता दर्जोन्नत करणेबाबत मागणी केलेली आहे. 


सदर रस्त्यांवरील गावांची संख्या, लोकसंख्या, रस्त्याचा होणारा वापर तसेच जिल्हा परिषद, 
नाशिक यांचा ठराव विचारात घेता, सदर रस्ता प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोन्नत करण्याचे शासनाच्या 
विचाराधीन होते. 


शासन निर्णय :- 
मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक यांचा प्रस्ताव व जिल्हा 
परिषद, नाशिक यांचा ठराव विचारात घेऊन नाशिक जिल्ह्यातील खालील रस्ता प्रजिमा म्हणून दर्जोन्नत 


करण्यात येत आहेत. 
सामाविष्ठ दर्जोन्नत 
अ.क्र प्रस्तावित रस्त्याचे नांव रस्त्याचा साखळी क्रमांक करावयाची । दर्जोन्नती 
क्रमांक व एकूण लांबी | नंतरचा 
लांबी (कि.मी.) क्रमांक 
| प्रजिमा क्र. १५८ पासुन आंबेडकर- | ग्रामीण मार्ग | (0/00 ते ३/५००) २६.५०० | WR 
गोवर्धन-जलालपुर-महादेवनगर- ४६ ३.५०० कि.मी. कि.मी. जिल्हा 
फ्रॉवशी इंटरनॅशनल शाळा (जुना ग्रामीण मार्ग ३६ | (0/00 ते ६/०० मार्ग-१९४ 
गिरणारे रस्ता) टामाटा मार्केट- ६.०० कि.मी. 
गिरणारे -नाईकवाडी-साडगांव 
वळधामेट ते प्रजिमा क्र.१३ ला TAS नार, (eZeest 7520) 
मिळणारा रस्ता. us SNe aa 
भीण मार्ग ९८ | (0/00 2/00) 
2.00 कि.मी. 
शीण मार्ग ०१ | (8/200 ते ६/७००) 
२.५०० कि.मी. 
मीण मार्ग १४ | (०/००ते ५/००) 
५.०० कि.मी. 
एकूण २६.५०० 
कि.मी. 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२१/प्र.क्र.०३/नियोजन-२ 


परिणामी रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ मधील नाशिक जिल्ह्यातील प्रमुख जिल्हा मार्ग 
दर्जाच्या रस्त्यांच्या एकूण लांबीत २६.५०० कि.मी. ने वाढ होवून एकूण लांबी (४५५१.०१०-- २६.५००) 
म्हणजेच ४५७७.५१० कि.मी व ग्रामीण मार्ग रस्त्यांच्या एकूण लांबीत २६.५०० कि.मी. ने घट होवून एकूण 
लांबी (९७८७.८८०-२६.५००) म्हणजेच ९७६१.३८० कि.मी. इतकी होईल. 


हाशासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आलेला असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२२११२९१२२६५२६०१८ असा आहे. हा आदेडा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by GANPAT SANDIPAN KACHARE 


DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=PUBLIC WORKS, 
DEPARTMENT, postalCode=400032, st=Maharashtra, 

2.5.4.20=302 1 bf955fefd7 1 ffadSdd7c97769147f1 9aca6383a 1 2fed6cff4849d7 
8e224a, pseudonym=44879507A55BADCE 1C62B2D52FC25354CE085DFF, 


KA H A R E serialNumber=B5B30AEBA818C77E43E7B8BA4BCAOE9FOD 137FEABOBBCB1 
6CACF2D44087E8A76, cn=GANPAT SANDIPAN KACHARE 


Date: 2022.11.29 12:29:31 +05'30' 


(ग.सं. कचरे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 


१) विभागीय आयुक्त, नाशिक. 

२) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक. (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार रस्ते 
विकास योजना २००१-२०२१ च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल करुन जिल्ह्याच्या 
संकेतस्थळी प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा) 

३) जिल्हाधिकारी, नाशिक. 

४) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, नाशिक. 

५) अधिक्षक अभियंता, सा.बां.मंडळ, नाशिक. (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार रस्ते विकास योजना 

2009-2029 च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल करुन जिल्ह्याच्या संकेतस्थळी 

प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाळ शासनास सादर करावा.) 

कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, नाशिक. 

संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 

रेखाचित्र शाखा, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय. 

रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ ची नस्ती. 

१०) निवडनस्ती. 


<2 ७ & 2 


पृष्ठ २ पैकी २ 


